आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) 
करीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(केंद्र हिस्सा - २५०५ २९९२) 

(राज्य हिस्सा - २५०५ ए १३८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 

२) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 

३) केंद्र शासन, ग्राम विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. NOJ-2025/01/2019-RH(A/c)-1/B- 
Maharashtra, दि.२४.०८.२०२०. 

x) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.५१/यो-१०, 
दि.११.१२.२०२०. 

५) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.२२/यो-१०. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या अंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०१९- 


२० या वर्षातील दुसऱ्या हप्त्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.३२०२३.६६५ लाख व समरुप राज्य हिछ्यासाठी 


रु.५७३६.६४ लाख इतका निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून वितरीत 


करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास 


अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २५०५- ग्रामीण 


रोजगार या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता सन २०२०-२१ या 


वर्षातील तरतुदींतून सन २०१९-२० मधील केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिऊ्याकरीता खालीलप्रमाणे 


निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्षव बाब सन २०२०-२१ । दि.११.१२. शिल्लक | wera. 
नाव केंद्र राज्य / मधील २०२० च्या निधी अन्वये 

हिस्सा अर्थसंकल्पीय | शा.नि. अन्वये वितरीत 
तरतूद वितरीत निधी करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
a on २ ३ i= ४ षु & [> Ge = jl 
प्रधानमंत्री ay 888 33 ७९३४१.१३ ४०२६.३३ | ७५३१४.८ | ३२०२३.६६५ 
आवास SIRT । अर्थसहाय्य 
योजना (६० टक्के) 
ग्रामीण sete abe २५०००.०० | १९२६३.३६ | ५७३६.६४ | 4836.88 
(४० टक्के) 
एकूण १०४३४१.१३ | २३२८९.६९ | ८१०५१.४४ | ३७६६०.३०५ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ३७६६०.३०५ लाख (अक्षरी रुपये तीनी शाहात्तर कोटी साठ लाख तीस 


हजार पाचशे फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग 
यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक 
अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१७१/प्र.सु.(वि.सु.), दि.१६.१२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१२४९४२६४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 Digitally signed by Ravindra Digambarro A\ 
Ravindra DN:c=IN, o-Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
1 talCode=400032, st=Maharashtra, 
Digam barro 254.20-055691319822114532951 058968८489 
7737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
1 t e Date: 2020.12.28 13:14:02 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१०. ग्रामविकास विभाग, योजना-१०, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 

१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


